चित्र: ए. केनेव्स्की 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


बर्‍याच दिवसापासून साशा त्याच्या आईला खेळण्यातील 
बंदूक विकत घेऊन देण्यासाठी पटवून देत होता. त्या 
बंदूकीतून प्लास्टिकच्या गोळ्या बाहेर पडत असत, त्याची 
आई म्हणाली, "मी तुला अशी बंदूक विकत घेऊन देणार 
नाही. ती धोकादायक आहे. 


"नाही, तसे नाही, आई," साशाने विरोध केला. "त्यातून 
खऱ्या गोळ्या निघाल्या असत्या तर ती धोकादायक ठरली 
असती, पण आपण प्लॅस्टिकच्या गोळ्या घालून कोणाला 
मारू शकत नाही.“ 


"पण तुम्ही एखाद्याला दुखवू शकता किंवा तुमचा डोळा 
फोडू शकता.“ 


"नाही, मी गोळीबार करताना डोळे बंद करेन.“ 


"नाही. ते मला योग्य वाटत नाही. त्या खेळण्यांतल्या 
बंदुकीच्या खूप समस्या आहेत. त्या सुरक्षित नाहीत. तुम्ही 
त्या बंदुकीने कोणाला घाबरवू शकता," त्याची आई 
म्हणाली. 


आणि जोपर्यंत बंदुकीचा प्रश्‍न आहे, आई ती विकत घेणार नव्हती. 


आता, साशाला मरीना आणि इरा या दोन मोठ्या बहिणी होत्या. त्यानंतर तो त्यांच्याकडे 
गेला आणि बंदूक मागू लागला. 


"मला ती बंदूक हवीच आहे. तू माझ्यासाठी ती विकत घेतली तर तू सांगशील ते करीन. 
मी वचन देतो.” 


"हे बघ, साशा," मरिना म्हणाली. "तू खूप दुष्ट आणि धूर्त आहेस! तुला जेव्हा 
आमच्याकडून काही हवे असते तेव्हा तू खूप गोड बोलतोस, पण आई बाहेर जाताच तू 
आमच्यासाठी मोठी समस्या निर्माण करतोस.“ 


"नाही, मी आता कोणाला त्रास देणार नाही. मी हे अगदी प्रामाणिकपणे सांगत आहे. मी 
सर्वाशी छान वागेन.“ 


"ठीक आहे," इरा म्हणाली. "मरीना आणि मी याचा विचार करू. जर तू प्रामाणिक आणि 
चांगले राहण्याचे वचन दिले तर आम्ही तुला ती बंदूक विकत घेऊ.“ 


"मी वचन देतो. मी सोन्याइतका चांगला होईन. तू बघशील!“ 


दुसऱ्या दिवशी साशाच्या बहिणी बाजारात गेल्या आणि त्यांनी त्याच्यासाठी एक बंदूक 

आणि प्त्रास्टिकच्या गोळ्यांचा एक संपूर्ण बॉक्स विकत घेतला. जेव्हा साशाने चमकदार 
काळी बंदूक आणि प्लास्टिकच्या गोळ्यांचा बॉक्स पाहिला तेव्हा तो आनंदाने उडी मारू 
लागला. आणि मोठ्या उत्साहाने त्यांना मिठी मारत खोलीभर धावला. 


"ओह, माय स्वीट बंदूक. मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो!" 


त्याने लगेच हँडनवर आपले नाव कोरले आणि मग 
त्याने गोळीबार सुरू केला. काही वेळात संपूर्ण खोली 
निळ्या धुराने भरून गेली.“ 


“देवा! आता ते थांबवा," इरा म्हणाली. 
"प्रत्येक वेळी बंदूक सुटते तेव्हा मी उडी मारते”. 
भित्री," साशा म्हणाला. "सर्व मुली भ्याड असतात.“ 


मरिना म्हणाली, “तू आम्हाला भित्र्या म्हणशील तर 
आम्ही तुझ्याकडून बंदूक हिसकावून घेऊ.” 


"ठीक आहे, मग मी बाहेर जाऊन पोरांना बंदुकीने 
घाबरवतो," साशा म्हणाला. 


साशा अंगणात गेला पण तिथे एकही मुलगा नव्हता. 
मग तो रस्त्यावर धावला आणि इथूनच आपल्री कहाणी 
सुरू होते. साशा त्याच्या अंगणातून बाहेर येताच त्याला 
एक वृद॒ध स्त्री रस्त्यावर येताना दिसली. ती स्त्री 
त्याच्या अगदी जवळ येईपर्यंत साशा थांबला आणि मग 
त्याने गोळीबार केला. बूम! आजीने किंचित किंचाळत 
उडी मारली. 


चिरे तू तो आहे ज्याने गोळी झाडली? तू वाईट मुलगा आहेस!“ 
"तो मी नव्हतो," साशा त्याच्या पाठीमागे बंदूक लपवत म्हणाला. 


"हे बघ मुला, खोटं बोलून काही फायदा होणार नाही. मी तुला माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं आहे. 
त्यासाठी मी तुला पोलिसात तक्रार करणार आहे."महिलेने साशाकडे बोट दाखवले, नंतर तो 
रस्ता ओलांडला आणि गायब झाली. 


साशा घाबरला. "आता मी काय करू? ती बाई माझ्याबद्दल तक्रार करायला पोलिसात गेली 
आहे."तो घाबरत थरथरत घरी पळाला. 


"काय झालं तुला?" साशा धावत असताना पाहून इराने विचारले. 
" लांडग्याने तुझा पाठलाग केल्यासारखे दिसते आहे. तू आता काय दुष्कृत्य केले आहेस?“ 


"...काही नाही!""खोटं बोलू नकोस. तू नक्कीच काहीतरी खोडसाळपणा केला आहेस हे मी बघू 
शकते.” 


"मी काही केले नाही. मी फक्त... बंदूकीतून गोळी सोडली आणि ती घाबरली.“ 


"कोण घाबरले?“ 
"रस्त्यावर चालणारी म्हातारी.“ 
"तू का गोळी मारलीस?" 


"मला माहित नाही. मी फक्‍त त्यांना येताना पाहिले आणि मला वाटले की गोळी मारायला 
मजा येईल. म्हणून मी ट्रिगर खेचला." 


ती काय म्हणाली?“ 


"हे बघ बेटा, मी खरच घाबरले!" मग स्त्रीने वळून साशाकडे 
पाहिले. 


"काही नाही. ती माझ्याबद्दल तक्रार करायला पोलीस 
स्टेशनला गेली आहे.“ 


"हे बघ, तू चांगलं वागायचं वचन दिलं होतंस आणि आता बघ 
तू काय केलंस ते! 


"मला काय माहीत की म्हातारी इतकी घाबरेल?“ 


“तू थांब, पोलिस नक्कीच तुला शोधत येतील. ते तुला 
चांगला धडा शिकवतील!“ 


"पोलिस मला कसे शोधतील? मी कुठे राहतो हे पोलिसांना 
माहीत नाही. पोलिसांना माझे नावही माहीत नाही.“ 


"काळजी करू नकोस. पोलीस तुला शोधून काढतील. पोलीस 
सगळं शोधू शकतात.“ साशा तासभर घरी बसून राहिला. दर 
तासाने तो खिडकीबाहेर पाहत असे की कोणी पोलीस येतोय 
का. मात्र एकही पोलीस आला नाही. थोड्या वेळाने साशा थोडा 
शांत झाला आणि उत्साहित झाला. 


"ती म्हातारी कदाचित मला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत असेल.” 
साशाने आपले आवडती बंदूक काढण्यासाठी खिशात हात घातला, 
पण बंदूक गायब होती. प्लॅस्टिकच्या गोळ्यांचा बॉक्स होता, पण 
बंदूक गायब होते. त्याने दुसरा खिसाही शोधला, पण तोही रिकामा 
होता. त्याने संपूर्ण खोली शोधली. त्याने टेबल आणि सोफ्याखाली 
पाहिले, परंतु बंदुकीचे कोणतेही चिन्ह सापडले नाही. मग साशा 
दुःखाने रडू लागला. 


"मला बंदुकीबरोबर थोडा वेळ खेळायचा होते," तो रडत म्हणाला, 
"किती सुंदर बंदूक होती ती. आणि आता ती गेली.” 


"कदाचित तू ती बाहेर टाकून आला असशील," इराने सुचवले. 


"कदाचित मी ती गेटजवळ सोडली असेल," साशा म्हणाला, "मी 
तिथे जाऊन बघतो. 


"तो रस्त्यावर पळत सुटला, पण बंदुकीचा पत्ता नव्हता. नक्कीच 
कोणीतरी उचलली असेल," त्याने विचार केला. तेवढ्यात एक 
पोलीस दिसला जो सरळ त्याच्या घराकडे येत होता. 


"तो मला पकडायला येत असेल! म्हाताऱ्या बाईने माझ्याबद्दल 
तक्रार केली असावी," साशाने विचार केला आणि मग तो शक्य 
तितक्‍या वेगाने घरी पळाला. 


1111114114 ऱस्ड्ब्ल्टं न 


॥॥॥। 


॥| 


७---<-- 


ष्र जस 


बकाल - 3:५०. ओळ. 00 9 याक... > »*- 


६ शि तुला बंदूक मिळाली का?" त्याच्या बहिणींनी विचारले. 
"श्‌!" साशा कुजबुजला. "एक पोलिस येत आहे.” 

"एक पोलिस?“ 

हो, तो थेट आपल्या घरी येतोय.“ 

“तू त्याला कुठे पाहिले?“ 


"तेथे रस्त्यावर." 


मरीना आणि इरा त्याला हसल्या. “तू जरा भित्रा आहेस! 
बाहेर एका पोलिसाला पाहून घाबरला. तो कदाचित या 
मार्गाने येत नसेल.“ 


"पोलीस इथे आला तरी मला फरक पडत नाही!" साशा 
ठामपणे म्हणाला. "मला पोलिसांची भीती वाटत नाही.“ 


तेवढ्यात बाहेर पावलांचा आवाज आला आणि दारावरची 
बेल वाजली. मरीना आणि इरा दार उघडायला धावल्या. 
साशा परत कुजबुजला: "त्याला आत येऊ देऊ नका!“ पण 
मरीनाने आधीच दार उघडले होते. उंबरठ्यावर एक पोलीस 
उभा होता हे नक्की. त्याच्या गणवेशातील पितळी बटणे 
चमकत होती. साशा हात आणि गुडघ्यावर खाली वाकला 
आणि सोफ्याखाली लपला. 


"हा अपार्टमेंट नंबर ६ आहे का?" साशाने पोलिसाने 
विचारलेत्रे ऐकलत्रे. 


"नाही," इरा म्हणाली. "हा नंबर १ आहे, नंबर ६ शेजारी 
आहे. उजवीकडे आहे.“ 


"धन्यवाद," पोलीस म्हणाला. 


साशाने सुटकेचा निःश्वास सोडला. तो सोफ्याखालून बाहेर 
येणार होता तेव्हा पोलिसाने पुन्हा विचारले: "बाय द वे, या 
फ्लॅटमध्ये साशा नावाचा मुलगा राहतो का?” 


हो," इरा म्हणाली. 


“मला त्याला भेटायचे आहे,” पोलीस म्हणाला आणि मग 
तो थेट घरात शिरला. जेव्हा मुली आत आल्या तेव्हा 
त्यांना साशा गायब झाल्याचे दिसले. मरीनाने सोफ्याखाली 
डोकावून पाहिले पण साशाने जोरात डोके हलवले आणि 
तिला “नाही” म्हणण्याचे संकेत दिले. 


"ठीक आहे, आणि तो साशा कुठे आहे तुमचा?" पोलिसाने 
विचारले. 


इतक्यात मुलीही थोड्या घाबरल्या होत्या आणि त्यांना 
काय बोलावे तेच कळत नव्हते. शेवटी, मरिना म्हणाली: 
"तो... तो सध्या घरी नाही. तो... तो खेळायला बाहेर गेला 
आहे.” 


“तुम्हाला साशा कशासाठी पाहिजे?" इराने विचारले. 
“तुम्हाला त्याच्याबद्दल काही माहिती आहे का?“ 


"मला त्याच्याबद्दल अनेक गोष्टी माहित आहेत," पोलीस 
म्हणाला. "मला माहित आहे की त्याचे नाव साशा आहे. 
मला हे देखील माहित आहे की त्याच्याकडे काही काळापूर्वी 
एक नवीन खेळण्यांतले बंदूक होते जे आता त्याच्याकडे 


नाही.“ 


"त्याला सर्व काही माहित आहे!" साशा घाबरून विचार 
करत होता. 


साशा इतका घाबरला की त्याच्या नाकात वळवळू लागले 
आणि त्याने स्वत:ला थांबवण्याआधीच तो शिकला. 


"तो कोण आहे?" पोलिसाने आश्चर्याने विचारले. 

“तो आमचा कुत्रा आहे,” मरिना घाईघाईने म्हणाली. 
"तो तिथे पत्नंगाखातरी काय करत आहे?“ 

"तो नेहमी त्या सोफ्याखाली झोपतो," मरिना म्हणाली. 
"खरंच? आणि त्याचं नाव काय?” 


"त्याचे नाव... बोबिक आहे," मरिना बीटरूटसारखी लाल 
होत म्हणाल्री. 


"बॉबिक! बॉबिक! हॅलो, बॉबिक!" पोलिसाने बोलावून 
शिट्टी वाजवली. 


"मला आश्चर्य वाटते की तो बाहेर का येत नाही?" त्याने 
पुन्हा शिट्टी वाजवली. 


"त्याला बाहेर यायचं नाहीये. तो खूप विचित्र कुत्रा आहे. 
काय म्हणालास? तो कोणत्या जातीचा आहे?“ 


"अरे...ते...अरे..." मरीनाला कुत्र्याच्या कोणत्याही जातीचे 
नाव आठवत नव्हते. "तो... तू त्याला काय म्हणतोस? 
तो खूप छान जातीचा आहे...,, हो, तो डॉबरमन आहे." 


डं खूप चांगली जात आहे,” पोलिसाने मोठ स्मितहास्य 
केले. "मला ती जात चांगली माहीत आहे. त्यांच्या 
चेहऱ्यावर लांब केस आहेत.” त्याने खाली वाकून 
सोफ्याखाली डोकावले. 


साशाने त्याच्याकडे पाहिलं, त्याचे डोळे भीतीने विस्फारले. 


यावेळी आश्चर्याने पोलिसाने पुन्हा शिट्टी वाजवली. 


"बरं, तुझा डॉबरमन पिंशर आहे! अरे, मुला, तू 
सोफ्याखाली काय करतोस? बाहेर ये. तरीही तू पकडला 
गेलास.“ 


"मी बाहेर येणार नाही," साशा ओरडला. 


“का?* 

"त्या वृद्ध बाईसाठी." 

"कोणती म्हातारी बाई?“ 

"मी जिला माझ्या बंदुकीने धमकावले.” 
पोलिसाने भुवया उंचावल्या. "तो काय बोलतोय?“ 


इराने सांगितले की, "तो बाहेर बंदूक घेऊन खेळत होता आणि 
जेव्हा त्याने गोळीबार केला तेव्हा एक वृद्ध महिला तिथून 
जात होती आणि ती बंदुकीला घाबरली.” 


"मग ही त्याची मालमत्ता असावी?" खिशातून एक नवीन 
चमकदार बंदूक काढत पोलीस म्हणाला. 


हो, ही त्याची बंदूक आहे!" इरा म्हणाली. 


"मरीनाने आणि मी त्याच्यासाठी ही बंदूक विकत घेतली 
आणि मग ती हरवली. तुम्हाला ती कुठे सापडली?” 


"तुमच्या अंगणातल्या गेटजवळ. तू म्हाताऱ्या बायकांना 
बंदुकीने का घाबरवतोस, मुला?" तो पोलिस साशाकडे झुकत 
म्हणाला. साशा अजूनही सोफ्याखाली लपून बसला होता.” 


“माझा तसा काही हेतू नव्हता." 


“तू खरं बोलत नाहीस. मला ते तुझ्या डोळ्यांत दिसतंय. तू मला 
खरं सांगशील तर मी तुझे बंदूक परत देईन.” 


"आणि मग तुम्ही मला पोलीस स्टेशनला नेणार नाही का?” 
"नाही. 13 


"मला त्या म्हाताऱ्या बाईला घाबरवायचं नव्हतं. मला फक्त बघायचं 
होतं की ती बंदुकीला घाबरते का?” 


"आता हे अजिबात चांगलं नाही, मुला. या गुन्ह्यासाठी मी तुला 
पोलिस स्टेशनमध्ये कोंडून ठेवलं पाहिजे, पण मी वचन दिल्याने मी 
ते करणार नाही. पण जर मी तुला पुन्हा असं करताना पकडलं 
तर... बरोबर आता बाहेर ये. आणि तिथून निघ आणि मी तुला 
तुझी बंदूक परत देतो.” 


"नाही, तुम्ही निघून गेल्यावरच मी बाहेर येईन." 


“तू खूप विनोदी माणूस आहेस,” पोलीस हसत म्हणाला. "ठीक आहे 
मी जातो.“ त्यानंतर बंदूक टेबलावर ठेवून तो बाहेर गेला. मरिना 
त्याला दारात सोडायला गेली. साशा सोफ्याखालून बाहेर आला, 
त्याने त्याची प्रिय बंदूक उचलली आणि तिला मिठी मारली. 


"हु, माझी प्रिय बंदूक. म्हणजे शेवटी तू माझ्याकडे परत 
आलीस. पण मला आश्‍चर्य वाटते की त्या पोलिसाला 
माझे नाव कसे कळले?” 


इरा म्हणाली, "तुझं नाव बंदुकीच्या हॅडलवर लिहिलं 
आहेस.” 


तेवढ्यात मरिना परत आली. तिने ताबडतोब साशाला 
फटका दिला. 


"खट्याळ मुलगा! तुझ्यामुळे मला त्या पोलिसाला किती 
खोटं सांगावं लागलं याचा विचार करून मी लाजेने मेले. 
पुढच्या वेळी तू असा संकटात सापडलास तेव्हा 
माझ्याकडून "मी तुझे रक्षण करीन असे वचन देईन. 
अशी अपेक्षा करू नकोस”. 


"आता मी आणखी अडचणीत येणार नाही." साशा 
म्हणाला, "मी यापुढे कोणालाही घाबरणार नाही." 


